अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प 
मंडळ, बुलडाणा व त्यांच्या अधिपत्याखालील ३ 
विभाग व उपविभाग या कार्यालयाच्या नियत 
अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दि.०१/०९/२०२१ ते 
दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत चालू ठेवण्यास मंजूरी 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- १९/०४/२०२२ 


संदर्भ - १) जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- मुदतवाढ २०२१/१२५/प्र.क्र.३६/ 
मोप्र-२, दि.२६/०३/२०२१ 
२) अधीक्षक अभियंता, बु.पा.प्र.मं.बुळडाणा यांचे जा.क्र.३४९१/आस्था-२/२०२१, 
दि. ११/०८/२०२१ व जा.क्र.३८/१०/आस्था-२/२०२१ दि.०१/०९/२०२१. 
3) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्रक्र.८/१६/ आ.पु.क, 
दि.१०/०८/२०२१ 
४) शासन निर्णय, जलसंपदा विभाग क्रमांक आढावा २००२ (३३५/२००२)/आ (प्रशि), 
दि.० ६/०२/२००३ 
प्रस्तावना :- 


अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा यांच्या 
अधिपत्याखालील अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील सर्व पदांची निर्मिती सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार संदर्भाधिन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णय दिनांक ०६/०२/२००३ अन्वये 
निश्चित करण्यात आली आहे. अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा 
यांच्या अधिनस्त असलेल्या क्षेत्रिय आस्थापनेवरील कार्यालयांना खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे व परिशिष्ट अव ब मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
४२७ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी ४ पदांना दिनांक २८/०२/२०२१ पर्यंत चाळू ठेवण्यास 
संदर्भीय क्र.१ च्या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात आली होती. 


कार्यालयाचे नांव नि.अ.आस्थापना | रु.अ.आस्थापना 
१) बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ,बुळडाणा २८पदे | -- | 
२) खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगावराजा १०६पदे fe 
३) जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव १३३ पदे ३ पदे 
४)जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शोगांव १६० पदे १ पद 
एकूण| ४२७ पदे ४ पदे 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना 
तसेच यापूर्वी आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश 
आकृतिबंधात करण्यात आलेला नाही, अशा अस्तित्वात सर्व अस्थायी पदांना दिनांक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे अधिकार देण्यात आळे होते. तथापी सर्व प्रशासकीय 
विभागांची सुधारीत आकृतिबंध निश्चित करण्याबाबतची कार्यवाही अद्याप पूर्ण झालेली नाही. ही 
बाब विचारात घेऊन दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्याचे 
अधिकार संदर्भ क्रमांक ३ चे शासन निर्णयानुसार देण्यात आळे आहेत. 


शासन निर्णय :- 


अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळाच्या संदर्भीय क्र. २ च्या 
प्रस्तावास अनुसरुन अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा व त्यांच्या 
अधिपत्याखालील ३ विभाग व उपविभागातील नियत अस्थायी आस्थापना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापने वरील परिशिष्ट अव ब मध्ये दर्शविलेल्या अस्थायी पदांना दिनांक ०१/०९/२०२१ ते 
दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत चाळू ठेवण्यास खाळील अटींच्या अधिन राहून मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


कार्यालयाचे नांव नि.अ.आस्थापना | रु.अ.आस्थापना 
{OSH पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा २८पदे | -- | 
२) खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगावराजा १०६ पदे Poe 
3) जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव ११५ पदे Pe 
४)जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, शोगांव १६० पदे ३ पद 
४०९ पदे ३ पदे 
एकूण 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) रुपांतरीत आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच चाळू राहील. 

३) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व सहा महिन्याहून अधिक कालावधीसाठी 
रिक्‍त नसतील. 

सदर पदांवरील वेतनाचा खर्च, मागणी क्रमांक आय-५, मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे 

व मध्यम पाटबंधाऱ्यावरील भांडवलीखर्च, ८० सर्वसाधारण (१९०) सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर 
उपक्रमांना कर्जे (०४) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना भागभांडवली अंशदान 
(वेतन)(०४)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भागभांडवली अंशदान, (अनिवार्य) (४७०१ 
आय १७१) या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून भागविण्यात 
यावा. 


तसेच रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेच्या पदांसाठी होणारा वेतनाचा खर्च , मागणी 
क्रमांक आय-५ ,मुख्य लेखाशीर्ष- ४७०१ मोठे व मध्यम UCU AMA भांडवली खर्च, (१९०) 
सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमांना कर्जे , (०२) विविध पाटबंधारे विकास महामंडळांना 
भाग भांडवली अंशदान(०२)(०२) विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंठऱादान 
(कार्यक्रम) (४७०१ एच ६६५) या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकवा व त्याखालील मंजूर अनुदानातून 
भागविण्यात यावा. 


पृष्ठ १२ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


हा शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/ 
आ.पु.क., दिनांक १० ऑगस्ट २०२१ अन्वये विभागास दिलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित 
करण्यांत येत आहे. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५///.॥8॥/७9॥॥.90९.॥ Ul 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२०१६५३०५३६२७ 
असा आहे. हा कार्यालयीन sear डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Abhay Keshaorao काय 


stalCode=400032, ‘Mi 
2,5.4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 1f388e5f397467 


Yedsikar Sig or ora 
सहपत्र-परिशिष्ट अव ब (अभय येडसीकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 

प्रत-सहपत्रासह- 

१) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) नागपूर, 

२) महालेखापाल २, महाराष्ट्र राज्य, (लेखापरीक्षा) नागपूर, 

3) वित्त विभाग, व्यय-१२, मंत्रालय, मुंबई, 

४) कार्यकारी संचालक, विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ,नागपूर 

५) अधीक्षक अभियंता, बुलडाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, बुळडाणा यांना कळविण्यात येते 

की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी यांच्या व्यतिरिक्त इतर 

अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या निर्णयान्वये दिलेल्या 

मंजूरीच्या प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन 

देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांवर राहील, 

त्याचप्रमाणे प्रस्तावात नमूद लेखाशिर्ष हे जुने असल्याने शासन निर्णयात सुधारण्यात 

आलेले आहे. भविष्यात प्रस्ताव पाठविताना याची नोंद घेण्यात यावी. 

६) कार्यकारी अभियंता, खडकपूर्णा प्रकल्प विभाग, देऊळगाव राजा. 

७) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, खामगाव 

८) कार्यकारी अभियंता, जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, arta 

९) मोप्र-(२) कार्यासन, संग्रहार्थ. 


पृष्ठ १२ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


परिशिष्ट अ 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, दिनांक १९/०४/२०२२ 


चे सहपत्र दिनांक ०१/०९/२०२१ ते २८/०२/२०२२ साठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ४०९ पदे 


अ.क्र. कार्यालयाचे नाव पदनाम एकूण 
पदसंख्या 
।१____ अधीक्षक अभियंता बुलडाणा पाटबंधारे [9 | अधीक्षकअभियंता Fo oq | 
प्रकल्प मंडळ, बुलडाणा २___| उप अधीक्षक अभियंता = a 
३3 | कनिष्ठ अभियंता/ शा. at. /स. 3 
अ. श्रेणी-२ 

४ | उच्चश्रेणी लघुलेखक 1 १___| 

५ | अधीक्षक ae 

6 | मुख्य आरेखक oq 

७ | सहाय्यक आरेखक fog 

¢ | प्रमुख लिपिक a ae 

९ । वरिष्ठलिपीक ४ 

।१०_ | ० | कनिष्ठ लिपिक ४ 

।११_| टंकलेखक ३ 

१२ | संगणक fog 

१३ | वाहनचालक a ae 

१४ | नाईक [a 

१५ | शिपाई ३ 

१६ । चौकीदार fog 
२८ 

2 | खडकपुर्णा प्रकल्प विभाग, | 9 कार्यकारीअभियंता = 
देऊळगांवराजा २ | उपकार्यकारी अभियंता a 
३ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

४ | विभागीय लेखापाल fog | 

५ | प्रथम लिपीक fo | 

६ | वरिष्ठ लिपीक ५ 

७ । कनिष्ठ लिपीक ४ 

८ । आरेखक 1 १___| 

९ | सहाय्यक आरेखक fo og 

| qo | टंकलेखक 3 

। ११ | १ | भांडारपाल ae ae 

१२ | सहा. भांडारपाल विळा oe 

१३_ | निम्नश्रेणी लघुलेखक 1___१___| 

१४ | संगणक ae 

१५ | वाहनचालक fo og 

१६ | नाईक 1 oq | 


पृष्ठ १२ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


१७ | शिपाई ५ 

१८ । चौकीदार a शा 

wr ||| | ३४ 

२.१ | खडकपूर्णा प्रकल्प उपविभाग क्र.२ | 9 | उपविभागीयअभियंता 

चिखली २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक ४ 

वरिष्ठ लिपीक शिळ क 

५ | कनिष्ठ लिपीक 2 

६ ।अनुरेखक | 30 "| 

टंकलेखक aa 

वाहनचालक (_ | 

९ | शिपाई २ 

| 9 | ० | चौकीदार eae 

एकूण | १८ 

२.२ | खडकपूर्णा प्रकल्प उपविभाग क्र.४ | 9 | उपविभागीयअभियंता शिका 

देऊळगाव मही २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक ४ 

वरिष्ठ लिपीक ae 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ ।अनुरेखक ॥ =a. .| 

टंकलेखक eos ती. 

वाहनचालक 1१ 

९ | roars २ 

| 90 | o | चौकोदार ae 

१८ 

२.३ | वान प्रकल्प उपविभाग क्र.२ वारी, ।_१_| उपविभागीयअभियंता शिका 

मु.देऊळगाव मही २ | कनिष्ठअभियंता.अ.स/२/शा.अ. ४ 

3 स्था. अ. सहाय्यक ४ 

४ । वरिष्ठ लिपीक शिळ आ 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ ।अनुरेखक eo = | 

७ | टंकलेखक शिंका 

८ | वाहनचालक fa 

९ | roars २ 


पृष्ठ १२ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


| १० | ० | चौकीदार 1 a 
एकूण | व८ 
२.४ | पेनटाकळी प्रकल्प बांधकाम उपविभाग । १ | उपविभागीय अभियंता शिळ 
क्र.४ मेहकर (मु.चिखली) २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 
3 स्था. अ. सहाय्यक ४ 
वरिष्ठ लिपीक foe | 
५ | कनिष्ठ लिपीक २ 
अनुरेखक a 
७ | टंकलेखक शिळे शग 
वाहनचालक = aa 
९ | शिपाई २ 
१० | ० | चौकीदार दिक आळ 
एकूण १८ 
विभाग व उपविभाग एकूण: १०६ 
३ जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन विभाग, | 4 | कार्यकारीअभियंता a 
खामगाव 2 | उपकार्यकारीअभियंता 
३ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 
४ | विभागीयळेखापाल किक एकते 
५ । प्रथमलिपीक [ae 
६ | वरिष्ठलिपीक ५ 
कनिष्ठलिपीक ४ 
आरेखक fog | 
९ | सहाय्यकआरेखक =o 
| qo | टंकलेखक 3 
| ११ | १ | भांडारपाल शिळ जळ 
१२ | सहाभांडारपाल. = aa 
१३ | निम्नश्रेणी लघुलेखक = 
१४ | संगणक fo og 
१५ | वाहनचालक शिळ पां 
१६ | नाईक =a 
१७ | शिपाई षु 
१८ । चौकीदार gee 
'एकुण- | 38 
३.१ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग क्र.२, | १ | उपविभागीयअभियंता [a> et 
arid २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 
3. स्था. अ. सहाय्यक ४ 


पृष्ठ १२ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


४ । वरिष्ठ लिपीक iL ही: 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

अनुरेखक (22१ -__| 

टंकलेखक Loe 

८ | वाहनचालक |; आ .| 

९ | शिपाई २ 

| 9° | o | चौकोदार a 

UPI :- १८ 

३.२ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग क्र.३, व्यि उपविभागीयअभियंता शिका 

नांदुरा २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक ४ 

वरिष्ठ लिपीक Ped 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

अनुरेखक =o 

टंकलेखक | | 

८ । वाहनचालक Sa 

९ | शिपाई २ 

| १० | ० | चौकोदार [ee | 

एकुण:- १८ 

३.३ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग क्र.४, | १ | उपविभागीयअभियंता = aa 

जळगाव जामोद २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२. 

स्था. अ. सहाय्यक ४ 

वरिष्ठ लिपीक [ae ol 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

अनुरेखक क व 

टंकलेखक |. “ही 

८ । वाहनचालक = 

९ | शिपाई २ 

| 9° | o | चौकीदार za 

एकुण:- १८ 

३.४ | लघुपाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग क्र.२, | १ | उपविभागीयअभियंता i ae 

खामगाव २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ./स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक ४ 

वरिष्ठलिपीक 


पृष्ठ १२ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


५ | कनिष्ठलिपीक २ 
६ | अनुरेखक =a 
टंकलेखक 1१ 
वाहनचालक le 
शिपाई २ 
| 9° | ० | चौकीदार fh eee 
एकुण:- १८ 
३.५ । लघुपाटबंधारे सर्वेक्षण उपविभाग चिखली ie कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. 4 
अ. श्रेणी-२ 
२ । कनिष्ठ लिपीक 1१ 
३ | Pras 3 
एकुण:- ९ 
विभाग व उपविभाग एकूण : ११५ 
gy | जिगाव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग, | 9 | कार्यकारी अभियंता fed 
शोगाव 2 | उपकार्यकारी अभियंता 
३ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 
४ | विभागीय लेखापाल fo og 
५ | प्रथम लिपीक — ae 
६ | वरिष्ठ लिपीक ५ 
कनिष्ठ लिपीक ४ 
आरेखक 1 > 
सहाय्यक आरेखक ae 
| qo | टंकलेखक 3 
| ११ | १ | भांडारपाल fo og 
१२ | सहा. भांडारपाल |e | 
93. | निम्नश्रेणी लघुलेखक aa 
१४ | संगणक |. - १.” !) 
१५ | वाहनचालक Pog 
१६ | नाईक — ae 
१७ | शिपाई ५ 
१८ । चौकीदार ae 
'एकुण- | ३४ 
। ४.१ | जिगाव प्रकल्प धरण उपविभागक्र.* | १_| उपविभागीयअभियंता a 
मांडवा (हल्ली मुख्यालय शेगाव) २ | कनिष्ठ अभियंता/ शाखा ४ 
अभियंता /स. अ. श्रेणी-२ 
स्था. अ. सहाय्यक ४ 
वरिष्ठलिपीक 
५ | कनिष्ठलिपीक २ 


पृष्ठ १२ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


डिपाई 

| 9° | o | चौकीदार 
एकुण:- १८ 
४.२ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग क्र.१, | १_ | उपविभागीय अभियंता 

वडनेर भोलजी २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. 
अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक 

वरिष्ठ लिपीक 

५ | कनिष्ठ लिपीक 

अनुरेखक 

टंकलेखक 

वाहनचालक 

९ | शिपाई 

| 9° | o | चौकोदार 

एकुण:- 

४.३ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग क्र.२, | १ | उपविभागीय अभियंता 
जळगाव जामोद २ | कनिष्ठअभियंता/ शा. अ. /स. 
अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक 

वरिष्ठ लिपीक 

५ | कनिष्ठ लिपीक 

अनुरेखक 

टंकलेखक 

वाहनचालक 

९ | शिपाई 

१० | ० | चौकोदार 

एकुण:- 

ley | .४ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग क्र.३, हि उपविभागीयअभियंता 

शेगाव २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. 
अ. श्रेणी-२. 

स्था. अ. सहाय्यक 
वरिष्ठलिपीक 

५ | कनिष्ठलिपीक 

६ ।अनुरेखक 


oe | 
ies "१ _”"| 
वाहनचालक [a | 
२ 
शिंका 


9८ 


-0 | 2) | Oo} -0 | oO] A] 0] K 


|e 


io 


oO} AV] oO} -0 | 0] A] Oo] 9८ 


©|R 


9८ 


-0० | A] -0 9८ 


पृष्ठ १२ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


७ | टंकलेखक oe | 

वाहनचालक = a 

९ | शिपाई २ 

| 90 | ० | चौकीदार le | 

एकुण:- १८ 

४.५ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग क्र.४, | १ | उपविभागीयअभियंता 

बुलडाणा २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक ४ 

वरिष्ठ लिपीक = 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ ।अनुरेखक [ a 

टंकलेखक ao 

वाहनचालक शि. आ 

शिपाई 2 

| 90 | ० | चौकीदार fe 

UPI :- १८ 

४.६ | जिगाव प्रकल्प पुनर्वसन उपविभाग क्र.५, | १_ | उपविभागीयअभियंता ye] 

वडनेर भोलजी (हल्ली मुख्यालय नांदुरा) | 2 | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक ४ 

वरिष्ठलिपीक oa 

५ | कनिष्ठलिपीक २ 

६ ।अनुरेखक | | 

टंकलेखक a 

वाहनचालक a 

९ | शिपाई २ 

१० | ० | चौकीदार ae 

एकुण:- १८ 

४.७ | जिगाव प्रकल्प धरण उपविभाग क्र.१, | 9 | उपविभागीयअभियंता |... | 

वडनेर भोलजी (हल्ली मुख्यालय २ | कनिष्ठ अभियंता/ शा. अ. /स. ४ 
मलकापूर) अ. श्रेणी-२ 

स्था. अ. सहाय्यक ४ 

वरिष्ठ लिपीक 1१ 

५ | कनिष्ठ लिपीक २ 

६ ।अनुरेखक a 

टंकलेखक Atel 


पृष्ठ १२ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


शि ८ | वाहनचालक a 
९ | शिपाई २ 
| do | चौकीदार = 
एकुण:- १८ 
विभाग व उपविभाग एकूण: १६० 
बुलढाणा पाटबंधारे प्रकल्प मंडळांतर्गत एकूण ४०९ 
पदे(१--२३-३--४) 


पृष्ठ १२ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ -२०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, 


प्रपत्र ब 


शासन निर्णय क्रमांक मुदतवाढ २०२१/८६४/प्र.क्र.२१२/मोप्र-२, दि.१९/०४/२०२२ चे सहपत्र 
दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दि.२८/०२/२०२२ साठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण ३ पदे 


जिगांव प्रकल्प धरण व पुनर्वसन विभाग,शेगाव 


अ.क्र. | नाव पदनाम पदे | सेवानिवृत्ती दिनांक 
Ea . ।'आर.जी.तायडे स्वच्छक Ee ३०-०६-२०२२ 
२. | श्री.एस.पी.शिनगारे मजूर zz 39-4-2028 
३. ।प्र.र.लबडे वाहनचालक ke | 39-09-2023 
एकूण 3 


पृष्ठ १२ पैकी 92 


